RNI No. MAHBIL /2009/40124 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग पाच 


वर्ष ९, अंक ९] शुक्रवार, मार्च २४, २०२३/चैत्र ३, शके १९४५ [पृष्ठे ४, किंमत: रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक १७ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानसभेत बव महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके. 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानपरिषदेत दिनांक ९४ मार्च, २०२३ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक, महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम १११ 
अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :--- 


L. C. BILL No. I OF 2023. 
A BILL 


TO PROVIDE FOR PROHIBITION OF ADVERTISEMENTS, 
HOARDINGS AND TO PUBLISH SUCH ADVERTISEMENTS ON 
VARIOUS WEBSITES AND SOCIAL MEDIA WHICH TEND TO 

INSTIGATE SEXUAL OFFENCES IN THE STATE OF 
MAHARASHTRA. 
सन २०२३ चे विधानपरिषद विधेयक क्रमांक ९. 


महाराष्ट्र राज्यात लेंगिक अपराधास प्रवृत्त करणाऱ्या जाहिराती व जाहिरात-फलक लावण्यास 
तसेच अशा जाहिराती अनेक संकेतस्थळांवर ब समाज माध्यमांवर प्रसिद्ध करण्यास प्रतिबंध 
करण्यास तरतुद करण्यासाठी विधेयक. 


ज्याअथी, मासिके, नियतकालिके, समाज माध्यमे यामधील लैंगिक अपराधास प्रवृत्त करणाऱ्या जाहिराती 
तसेच काही संकेतस्थळे, स्त्री देहांचे प्रदर्शन करणारी ब लैंगिक गुन्हयांना प्रवृत्त करणारी चित्रे, ही परिणामी 
महिलांची टिंगल-टबाळी करण्यास, महिलांबर बलात्कार आणि अन्य लैंगिक अपराध करण्यास प्रेरणा देत 
आहेत; आणि ज्याअर्थी, सध्याच्या कायदेशीर उपाययोजनांच्या आधारे अशा जाहिरातींबर जाहिरात फलक 
समाजमाध्यमे ब संकेतस्थळांबर बंदी घालणे शक्‍य झालेले नाही ; 
(१) 


भाग पाच-१७--१ 


डे महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२३/चैत्र ३, शके १९४५ 


आणि ज्याअथी, आता, महाराष्ट्र राज्यात अशा जाहिरातींबर जाहिरात फलक, समाज माध्यमे ब संकेतस्थळावर बंदी 
आणणे इष्ट ब उचित आहे; त्याअथी, भारतीय गणराज्याच्या चौऱ्याहत्तराव्या TH याद्वारे पुढीलप्रमाणे अधिनियम 
करण्यात येत आहे :- 


संक्षित १. (९) या अधिनियमास, महाराष्ट्र राज्यात लैंगिक गुन्ह्यांना प्रवृत्त करणाऱ्या जाहिराती, जाहिरात-फलक 
य लावण्यास, समाज माध्यमांबर ब संकेतस्थळांवर प्रसिध्द करण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, 
२०२३ असे म्हणावे. 


(२) तो संपुर्ण महाराष्ट्र राज्यास लागू होईल. 


(३) तो राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे निश्‍चित करील अशा दिनांकास अंमलात 
येईल. 


व्याख्या. २. या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,- 
(क) “ राज्य शासन ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे ; 
(ख) “ नियम ” याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये केलेले नियम, असा आहे. 


विवक्षित ३. (९) या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी अशा जाहिरातीमध्ये, समाजमाध्यमामध्ये ब संकेतस्थळांबर समाविष्ट 


जाहिराती ल केलेला किंबा अंतर्भूत केलेला मजकूर, जे लोक वाचण्याचा, पाहण्याचा संभब असेल किंबा असा 
फलक यावर मजकूर ज्याच्या कानावर पडण्याचा संभब असेल अशा व्यक्तींच्या लैंगिक प्रवृत्ती ज्या मजकुरामुळे किंबा 
बंदी घालणे. हाबभाबामुळे उदिपीत होऊ शकतील किंबा ज्यामुळे त्यांच्या प्रक्षोभक भावनांना चिथाबणी मिळू शकेल 


असा मजकूर किंबा हाबभाब यांचा समावेश असलेल्या जाहिराती ब जाहिरात-फलक लावण्याबर तसेच 
समाजमाध्यम ब संकेतस्थळांवर प्रसिध्द करण्यासाठी याद्वारे बंदी घालण्यात येत आहे. 


(२) जो कोणी,- 


(क) पोट-कलम (१) अन्वये बंदी घातलेले कोणतेही पत्रक, वृत्तपत्र, रेखाचित्र, रंगचित्र किंबा आकृती 
किंबा इतर कोणत्याही बस्तू यांचे जाहीरपणे प्रदर्शन करील, विक्री करील, भाड्याने देईल, वितरित करील 
किंबा तो कोणत्याही मार्गाने प्रसूत करील किंबा ते विकणे, भाड्याने देणे, त्यांचे बितरण करणे, जाहीर 
प्रदर्शन करणे किंबा ते प्रसृत करणे यांच्या प्रयोजनासाठी अशी बस्तू तयार करील, तिचे उत्पादन करील 
किंबा तो स्वतः च्या ताब्यात ठेबील, किंबा 


(ख) जो कोणताही धंदा करीत असताना त्यास हे माहित असेल किंबा माहित असल्यास कारण 
असेल कौ, कोणत्याही अशा बंदी घातलेल्या गोष्टी या उपरोक्‍त पैकी कोणत्याही प्रयोजनासाठी करण्यात 
येत आहेत, उघडपणे Set नेण्यात येत आहेत, प्रदर्शित करण्यात येत आहेत किंबा कोणत्याही रीतीने 
प्रसृत करण्यात येत आहेत, अशा धंद्यात सहभागी होत असेल किंबा त्यातून नफा मिळवित असेल, किंबा, 


(ग) या अधिनियमान्वये बंदी घातलेली कोणतीही कृती करण्याचे कबूल करील किंबा तो करण्याचा 
प्रयत्न करील, 


अशा व्यक्‍तीस पहिला गुन्हा घडल्यानंतर पाच वर्षापर्यंत असू शकेल एवढ्या कालावधीसाठी काराबासाची 
आणि दहा हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल, एवढ्या दंडाची शिक्षा देण्यात येईल आणि दुसऱ्या किंबा 
त्यानंतरच्या गुन्हासाठी दहा वर्षापर्यंत असू शकेल एबढी कारावासाची तसेच पन्नास हजार रुपयांपर्यंत असू 
शकेल एवढ्या दंडाची शिक्षा देण्यात येईल. 


दखलपात्र ४. कलम ३ अन्बये शिक्षापत्र अपराध दखलपात्र असतील. 
अपराध. 


&, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२३/चैत्र ३, शके १९४५ 


या अधिनियमान्बये जनजागृतीसाठी कोणतीही गोष्ट करणाऱ्या किंबा करण्याचे योजिलेल्या कोणत्याही सद्भावनेने 


व्यक्‍तींबर कोणताही दाबा, खटला किंबा इतर कायदेशीर कारबाई करण्यात येणार नाही. 


(2) राज्य शासन, या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी शासकीय राजपत्रात अगोदर 
प्रकाशित करण्याच्या शर्तीच्या अधीन राहून नियम करील. 


(२) ह्या अधिनियमाद्वारे करण्यात आलेल्या प्रत्येक नियम, तो तयार करण्यात आल्यानंतर शक्‍य असेल 
तितक्‍या लवकर राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असतांना, एकाच अधिवेशनात किंबा लागोपाठच्या 
दोन अधिवेशनात, एकूण तीस दिवसांची होईल इतक्या मुदतीकरिता राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक 
सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल आणि ज्या अधिवेशनात तो अशा रितीने ठेवण्यात आला असेल ते अधिवेशन 
किंबा त्यांच्या लगतनंतरचे अधिवेशन समाप्त होण्यापूर्बी त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्यास दोन्ही 
सभागृहे संमत होतील किंबा नियम करु नये म्हणून दोन्ही सभागृहे निर्णय घेतील तर, असा निर्णय 
शासकोय राजपत्रात अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या तारखेपासून अशा फेरबदल केलेल्या स्वरुपात तो 
नियम अंमलात येईल किंबा यथास्थिती येणार नाही. तथापि, असे कोणतेही फेरबदल किंबा fata 
यामुळे त्या नियमान्बये Yat केलेल्या किंबा कराबयाचे राहिलेल्या कोणत्या गोष्टीच्या बैधतेस बाधा येणार 


नाही. 


कार्य 
करणाऱ्या 
व्यक्‍तींना 
संरक्षण. 
नियम तयार 
करण्याचा 
अधिकार 


w महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २४, २०२३/चैत्र ३, शके १९४५ 


उद्देश ब कारणे यांचे निवेदन. 


सध्या महिलांच्या देहाचे अश्लील चित्रण दाखविणाऱ्या, उत्साहवर्धक औषधांच्या जाहिराती, मासिके, दैनिक 
यांमधून सर्रास आढळतात. तसेच समाजमाध्यमे ब संकेतस्थळे यांमधून सुध्दा सर्रास आढळतात. विशेषतः 
व्याबसाविक दृष्टीकोनातून केवळ नफ्याकडे डोळा ठेबून प्रदर्शित केल्या जाणाऱ्या जाहिराती, जाहिरात-फलकांबर 
तसेच समाजमाध्यमे ब संकेतस्थळावर या गोष्टी प्रामुख्याने आढळतात. परिणामी, लोकांमध्ये त्याबद्दल उत्सुकता 
किंबा आकर्षणं बाढू लागले आहे. अश्लील प्रकारांनी केल्या जाणाऱ्या या व्याबसायिक जाहिराती आणि प्रसार 
माध्यमातून लहान मुलांची आणि कोबळया तरुणांची अभिरुची बिघडत चालली आहे. तसेच, निव्वळ पैसा 
मिळकिण्याचे उद्दिष्ट ठेवून आपल्या उत्पादनाची जाहिरातबाजी करणाऱ्यांनी, आपल्या उत्पादनाशी काहीही संबंध 
नसतांना प्रत्येक जाहिरातीत तसेच समाजमाध्यमे ब संकेतस्थळावर स्त्री-देहाचे भडक प्रदर्शन मांडून तरुणांच्या 
भावना उद्दिपीत करण्याचा पध्दतशीर प्रयत्न चालबला आहे. त्यामुळे हिंसाचाराबरोबरच, बलात्कार, महिलांची 
टेंगल-टबाळी, विनयभंग इत्यादीसारख्या लैंगिक अपराधाचे प्रमाणही बरेच बाढले आहे. चित्रपटातून ब दूरदर्शनवर 
होणारे अशा प्रकारच्या चित्रांचे प्रदर्शन हे एकबेळ तात्पुरते आणि मर्यादित प्रेक्षकवर्गापुरते असू शकेल. परंतु, 
जाहिरातीद्वारे होणारे बीभत्स चित्रांचे प्रदर्शन लोकांच्या नजरेसमोर सातत्याने आणि ठळकपणे येत राहिल्याने त्याचे 
परिणाम अधिक गंभीर स्वरुपाचे होतात आणि त्यामुळे लैंगिक अपराधांना ब अत्याचारांना प्रोत्साहन मिळते. ही गोष्ट 
जशी नागरी जीबनात आढळते तसेच ग्रामीण जीबनही यांच्या प्रभाबापासून दूर राहू शकत नाही. 


म्हणून समाजातील गुन्हेगारी वृत्तीला आळा घालण्यासाठी नियतकालिकांमध्ये आणि जाहिरातफलकांबर 
लैंगिक गुन्ह्यांना प्रवृत्त करणारी चित्रे ब जाहिराती प्रदर्शित करण्यास ताबडतोब बंदी घालणे आवश्यक आहे. 


बरिल उद्दिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे. 


विधान भवन : 

मुंबई, अंबादास दानवे, 
दिनांक १७ जानेवारी, २०२३. प्रभारी सदस्य. 
विधान भवन : राजेन्द्र भागवत, 
मुंबई, प्रधान area, 
दिनांक २४ मार्च, २०२३. महाराष्ट्र विधानपरिषद. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


